नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, 
ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग प्रकल्पामुळे 
बाधित झालेल्या पात्र कुटुंबांना पर्यायी 
शेतजमिनीऐवजी विशेष आर्थिक सहाय्य 
मंजूर करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक :- संकीर्ण-२०२१/६९५ (प्र.क्र.२९७/२१)/मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:-१) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२१/६९५ (प्र.क्र.२९७/२१)/मध्यम प्रकल्प, दि.२२/११/२०२२ 
२कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र.कोपाविम/तां-१६/नरडवे/ पर्यायी शोेतजमीन-२०२१/धा(३)प्र.क्र.१/२५१९/२०२३, 
दि.१९/०७/२०२३. 
प्रस्तावना- 


नरडवे मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या अनुषंगाने, संदर्भ क्र.१ येथील दि.२२.११.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयाद्वारे विशोष आर्थिक पॅकेज विहीत अटींच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात आले आहे. सदर अटींपैकी अट क्र.ऊ 
मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धिपत्रक:- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अट क्र.ऊ- 

"संबंधीत पात्र प्रकल्पबाधितांस या आर्थिक पॅकेजचा लाभ संबंधित कुटुंबाने भूखंड स्विकारून मूळ 
गावठाणातून संपूर्ण स्थलांतरीत झाल्यानंतरच या प्रस्तावानुसार अनुदान देय होईल ." 

ऐवजी 

" संबंधीत पात्र प्रकल्पबाधितांस या आर्थिक पॅकेजचा २५ टक्के लाभ तात्काळ व उर्वरित ७५ टक्के लाभ 
संबंधीत कुटुंबाने भूखंड स्विकारून मूळ गावठाणातून संपूर्ण स्थलांतरीत झाल्यानंतरच देय होईल. सदर २५ Cah 
रकमेचे वितरण करण्यापूर्वी संबंधीत प्रकल्पग्रस्त मूळ गावठाणातून स्थलांतरित होतील असे बंधपत्र लिहून घेण्यात 
यावे. " 


असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२१४१५१८५५१९२७ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH SHRIRAM KALE 

R A E H H R | R A M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCE 
DEPARTMENT, 
25. 


4.20=a6191629370f2d5f276f709cd75d440455d 13adbea94fa823ca3b654172 
t=Maharashtra, 


29९82, postalCode=400032, $ 


serialNumber=9840C1037F8E67CB88SEAG6AEDGFF 1F33CFE46584242D 1A9C342 
CD74DD5078F59, cn=RAJESH SHRIRAM KALE 


(राजेश काळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :-१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/६९५ (प्र.क्र.२९७/२१)/मध्यम प्रकल्प 


3) मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा/वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
६) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
७) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
९) प्रधान सचिव, (मदत व पुनर्वसन), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११)जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस 
१२) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३)महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


tes 
4 


YS eS ere LS 


१४ कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
१५) मुख्य अभियंता (द.व प्र] व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
१८) उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि / लपा/जवि/दक्षता), यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस. 
२० कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, ओरोस - सिंधुदुर्गनगरी. 
२१) वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 
22) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 
२३) मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


